श्री. श्रीपाद श्रीनिवास देशमुख, नगर रचनाकार, 
नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, मुख्य 
कार्यालय, पुणे यांची स्वेच्छासेवानिवृत्ती मंजूर 
करुन त्यांना शासन सेवेतून कार्यमुक्त 
करण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः स्वेच्छानि-४९१८/१९२/प्र.क्र.१०/नवि-२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
चौथा मजला, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ 
तारीख: २८ मार्च, २०१८. 


वाचा - 
१) श्री. श्रीपाद श्रीनिवास देशमुख, नगर रचनाकार (गट-अ / राजपत्रित) यांचा दि.०९.०१.२०१८ चा 
अर्ज. 
२) संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र.आस्था/श्रीश्रीदे-नर/स्वेच्छासेवानिवृत्ती/प्रशा-१ब/७४३, दि.०१.०२.२०१८. 
प्रस्तावना - 
श्री. श्रीपाद श्रीनिवास देशमुख, नगर रचनाकार (गट-अ / राजपत्रित), नगर रचना व मूल्य निर्धारण 
संचालनालय, मुख्य कार्यालय, पुणे यांनी संदर्भाधीन दि.०९.०१.२०१८ रोजीच्या अर्जान्वये कौटुंबिक अपरिहार्य 
कारणास्तव झासकीय सेवेतून स्वेच्छा सेवानिवृत्ती स्वीकारण्याची इच्छा Add करुन दि.०९.०१.२०१८ या 
तारखेपूर्वी तीन महिने पूर्व सूचना (Notice) देऊन विनंती केलेली आहे. 


०२. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भाधीन 
दि.०१.०२.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये श्री. श्री. श्री. देशमुख, नगर रचनाकार यांची स्वेच्छा सेवानिवृत्ती सूचना 
दि.०९.०१.२०१८ (म.नं) पासून स्वीकारुन त्यांना दि.०९.०४.२०१८ (म.पू) पासून शासन सेवेतून कार्यमुक्त 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासन मान्यतेस्तव सादर केलेला आहे. 

०३. सबब, श्री. श्री. श्री. देशमुख, नगर रचनाकार यांची स्वेच्छा सेवानिवृत्ती स्वीकारुन त्यांना शासन सेवेतून 
कार्यमुक्त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे शासन आदेशा देण्यात येत आहेत:- 


शासन निर्णय- 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम ६६ (9) मधील तरतुदीनुसार श्री.श्री. श्री. 
देशमुख, नगर रचनाकार (गट-अ / राजपत्रित), नगर रचना व मूल्य निर्धारण संचालनालय, मुख्य कार्यालय, पुणे 
यांची स्वेच्छा सेवानिवृत्तीची सूचना दि.०९.०१.२०१८ A.A.) पासून स्वीकारुन त्यांना दि.०९.०४.२०१८ (म.पू) 
पासून शासन सेवेतून कार्यमुक्त करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. श्री. श्री. श्री. देशमुख, नगर रचनाकार यांचेविरुध्द सद्य:स्थितीत विभागीय चौकशी 
/न्यायालयीन/लाचलुचपत/शिस्तभंग विषयक प्रकरण सुरु अथवा प्रलंबित / प्रस्तावित नसून त्यांचेकडून 
कोणतेही शासकीय येणे बाकी नसल्याचे संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी प्रमाणित केले आहे. 


शासन आदेडा क्रमांकः स्वेच्छानि-४९१८/१९२/प्र.क्र.१०/नवि-२७ 


०३. 


श्री. श्री. श्री. देशमुख, नगर रचनाकार यांच्या स्वेच्छा सेवानिवृत्तीनंतर वेतन पडताळणी पथकाकडून 


त्यांच्या वेतननिश्चितीची पडताळणी केल्यानंतर वेतन व भत्त्यांचे अतिप्रदान झाल्याचे निदर्शनास आल्यास, त्या सर्व 
रकमांची वसुली महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम १३२ (२) नुसार श्री.देशमुख यांच्या 
सेवानिवृत्ति उपदानाच्या रकमेतून समायोजित करण्याची व आव्यक ते कार्यकारी आदेश निर्गिमित करण्याची 
कार्यवाही संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी करावी. 


०४. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३२८११४८२४५२२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vishnu Shripati Patil 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Urban 
Development Department, postalCode=400032, 

a A क ia st=Maharashtra, 

V IS h nu S h rl pa tl Pp atl | 2.5.4.20=21ebe4508a75a7670415 1 2feeaabbsf2dSbc8caf8 
57fe02cd29ce4bbb772da09, 
serialNumber=f8a0fc598f692587efafe9bd62df9e449fdf81 
¢803c27adf1782c97c76ebcba5, cn=Vishnu Shripati Patil 
Date: 2018.03.31 14:59:23 +05'30' 


(विष्णू पाटील ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


श्री. श्रीपाद श्रीनिवास देशमुख, नगर रचनाकार (गट-अ / राजपत्रित), नगर रचना व मूल्य निर्धारण 


संचालनालय, मुख्य कार्यालय, पुणे यांना (संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांच्यामार्फत) 


प्रत :- 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

. मा. मुख्य मंत्र्याचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ ००१. (३-प्रती) 
. सर्व सह संचालक, नगर रचना. 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

. मा. प्रधान सचिव (नवि-१) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

g. 


मा. राज्यमंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


१०. निवडनस्ती / नवि-२७. 


30333 


पृष्ठ २ पैकी २ 


